महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांक-बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- ०१ सप्टेंबर, २०२१. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१. 


महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सकबो-२०२१/प्र.क्र.3३/का-१०, दि.३.५.२०२१. 
महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.रामआ-२०२१/प्र.क्र.3७/का-१०, दि.९.७.२०२१. 
शासन निर्णय समक्रमांक दि.७.४.२०२१, दि.१२.५.२०२१, दि.२७.५.२०२१, दि.४.६.२०२१, दि.६.७.२०२१ 


दि.२.८.२०२१. व दि.२६.८.२०२१ 


झासन निर्णय :- 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१ व दि.२४.६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ 
क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१६७७७.०३लक्ष मधून ₹१९४४.५२लक्ष (अक्षरी रुपये एकोणीस कोटी 
चव्वेचाळीस लक्ष बावन्न हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
(रुपये हजारात) 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट कोय aU osu 
तरतूद वितरीत वितरण 

(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय 

| (०१) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवायी 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३३५००० १२३९५० ४३५५० 
03, अतिकालिक भत्ता ६७५ ६७ १०१ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ८०० ४८० 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० ६४७५ ६४७५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९५७ ७४३ ४९६ 
१३, कार्यालयीन खर्च १०३१० २५७७ १५४७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ८८८ ५२३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट का. ea pals 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१७, संगणक खर्च ४२२ as २१ 
२१, पुरवठा व सामग्री | 400 | १० १५ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० शिया | | 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo प 10| 
५०, इतर खर्च २० २ ३ 
५१, मोटार वाहने ३५ ३ प 
एकूण (०१) (०१) ३८४६२२ १३५६०४ ५३२२६ 
2 | (0१) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ | | | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०११८५ ३७४३८ १३१५४ 
एकूण (०१) (०३) १०२०४३ ३७४३८ १३१५४ 
एकूण (०१) ४८६६६५ १७३०४२ ६६३८० 
एकूण ००१ ४८६६६५ १७३०४२ ६६३८० 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ३९०५५ १४४५० ५०७७ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ २७१ १६२ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४२ २१ १४ 
१३, कार्यालयीन खर्च १७३ ४२३ २६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० २७५ १६५ 
१९, आहार खर्च २५२६ ६३१ PF 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ४० ६१ 
५०, इतर खर्च १६८ १६ २६ 
एकूण (०१) (०४) ४४६५५ म os 
४ | (09) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्‍क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४२५३ ७२६ 10| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १३५४० ५००९ १७६१ 
एकूण (०१) (०५) १७७९३ ५७३५ १७६१ 
एकूण (०१) ६२४४८ २१४८२ ७२९२ 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट न ता त 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(02) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ | | | | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११८४३८ ४३८२२ १५३९७ 
एकूण (०२) (०३) २३६८१२ ४३८२२ १५३९७ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ १६५०० | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७०५३ २६०९ ९१७ 
एकूण (०२) (०४) ६२१०६ १९१०९ ९१७ 
एकूण (०२) २९८९१८ ६२९३१ १६३१४ 
एकूण १०२ ३६१३६६ ८४४१३ २३६०६ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(०१) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३२८५४ ४९१५५ १७२७२ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० ८१२ ४८८ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ १२०५ १२०५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११०० १६५ p99 | qo 
१३, कार्यालयीन खर्च २०७१ ५१७ ३११ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० १००० ६०० 
१९, आहार खर्च २५६२४ ७६८७ 10 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १५८४ pi 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ २५६|. 8 
५०, इतर खर्च ७१२ ७१ | 
एकूण (०१) (०१) १८०५६८ ६२४५२ १९९८६ 
८ | (99) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५६०८३ ११२१६ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ३७३७८ १३८२९ ४८६० 
एकूण (११) (०१) ९३४६१ २५०४५ ४८६० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट का. ea pals 
तरतूद वितरीत वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
Q । (23) संरक्षण अधिकारी 
(23) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७ 
०१, वेतन २१६३२९ ८००४१ २८१२३ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ३२० १९२ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० १५००० १५००० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३६३० ५४४ 3&3 
१३, कार्यालयीन खर्च ४०००० १०००० ६००० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ १०४४ ६२७ 
१७, संगणक खर्च ८००० १६०० ४०० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ३५९ ५३८ 
एकूण (२३) (०१) ३३७००९ १०८९०८ ५१२४३ 
एकूण १०३ ६११०३८ १९६४०५ ७६०८९ 
| o | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वैतन १७६०५० ६५१३८ २२८८७ 
०३, अतिकालीन भत्ता ११८ शिका १८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० १४००| | 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १३१५ १९७ १३१ 
१३, कार्यालयीन खर्च १६२३ ४०५ २४४ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ १३२ ७९ 
१९, आहार खर्च २९०४७ २९०४ ४३५७ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ३३७ ५०७ 
५०, इतर खर्च ६३० ६३ ९४ 
एकूण (०१) (०१) २१६१८९ ७०५८७ २८३१७ 
एकूण १०४ २१६१८९ ७०५८७ २८३१७ 
१ १ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २२०५ | | a) 
एकूण ८०० २२०५ | | | | 
एकूण 02, समाज कल्याण १६७७४६३ ५२४४४७ १९४३९२ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (09) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० | ६० 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० | ६० 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १६७७७०३ ५२४४४७ १९४४५२ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४ 

२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्चे करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शतींचे 
पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. ST ae Pte fe faye, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ व वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.६.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शाविळेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९०२१५०९१७२५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, 
IN, o0= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘WOMEN AND. 


VARUDKAR ॥॥॥-६५- ५७५४५५४... 


2.5.4.20=d93c4961d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d7967¢43d20 
b360d83: 


A S H O K R AO pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 
serialNumber=7EBBBC37 12E8D459EF90BF7 AAE4EA46E9CAEBDD50CF 
ECDE2EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
Date: 2021.09.02 15:09:17 +05'30' 


( महेश वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल SEH संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 
५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ षु पैकी षु 


